“महाराष्ट्र विक्रीकर गट ड कर्मचारी संघटना, मुंबई 
या ऐवजी “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर गट ड कर्मचारी 
संघटना मुंबई” असा बदल करणेबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संघटना १५१९/प्र.क्र.२१३/१६-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०१९ 
वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. आरजीए-१००२/प्र.क्र.६५/२००२/१६ अ, 
दि.११.१०.२००२ 
२. विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र.रासआ/आस्था-६/चश्रेक-२०१९/ वर्ग ड 
संघटना/नाव बदल/ब-८६, दि.१५.३.२०१९ रोजीचे पत्र. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संघटना १५१५/प्र.क्र.१३८/१६-अ, 
दि. २१.७.२०१५. 


यरस्तावना:- 

शासकीय कर्मचा-यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
च्या नियम २९, नियम ३० व सदर नियमावलीच्या परिशिष्ट, अनुसूची एक व अनुसूची दोन मध्ये विहित 
केलेल्या अटी व शर्ती तसेच "नवीन आदर्श नियम" ची घटना व नियमांच्या अधीन राहून संदर्भाधीन क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र विक्रीकर गट ड कर्मचारी संघटना मुंबई या संघटनेस शासन मान्यता 
देण्यात आली होती. देशात कर पध्दतीमध्ये बदल होऊन विक्रीकर ऐवजी वस्तू व सेवा कर लागू झालेला 
आहे. या संकल्पनेवर महाराष्ट्रातील विक्रीकर विभागाचे नाव दि.१.७.२०१७ पासून “वस्तू व सेवा कर 
विभाग” असे बदलण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये, वित्त विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुषंगाने, 
“ महाराष्ट्र विक्रीकर गट ड कर्मचारी संघटना, मुंबई हया नावामध्ये “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर गट ड 
कर्मचारी संघटना मुंबई” असा बदल करण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन नणय: निर्णय:- 


“महाराष्ट्र विक्रीकर गट ड कर्मचारी संघटना, मुंबई या शासकीय कर्मचा-यांच्या 
(औद्योगिकेतर) संघटनेच्या नावामध्ये संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकामध्ये नमूद कार्यपद्धतीस 
अनुसरुन “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर गट ड कर्मचारी संघटना मुंबई” असा बदल करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त मान्यतेनुसार संघटनेची फक्त नावात बदल होत असून मूळ शासन मान्यता कायम 
राहत असल्याने त्यांच्या लेटरहेडवर संदर्भ क्र.१ येथील शासन मान्यतेचा क्रमांक व त्याखाली या शासन 
निर्णयाचाही क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५१९/प्र.क्र.२१३/१६-अ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२११७१००३२३०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Tikaram Waman Karpate 
DN: c=IN, o=Government of Mi 


. 
Tikaram Waman : 
st 
2. 19d6b23c34fddbfesf6f6 189c08328de5éaf131faf7d 
£1436, 
Ka r a te serialNumber=9395c596b57a69fe041 09b8c8191e7389cffSeda3 
fac16c6f8263be7fbbd319d, cn=Tikaram Waman Karpate 


Date: 2019.06.21 17:10:35 +05'30' 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


harashtra, ou=General 
artment, postalCode=400032, 


प्रति, 

१.मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२.मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३.मा. राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४.अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५.आयुक्‍्त,विशेष राज्यकर, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय, ३ रा मजला, नवीन इमारत, वस्तू व 
सेवाकर (विक्रीकर) भवन, माझगांव, मुंबई ४०००१०. 

६.जिल्हाधिकारी, मुंबई. 

७. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर गट ड कर्मचारी संघटना मुंबई, - वित्त विभागामार्फत, 

८.निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


